जिल्हाधिकार्‍यांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार त्यांनी नियुक्‍त केलेल्या गोदाम 
कर्मचाऱ्यांची अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप्र-२४१८/प्र.क्र.७५/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ मार्च, २०१८. 
संदर्भ : 
१) विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:आस्थाप्र-२४१७/प्र.क्र.४३/ना.पु.१५, दि.१६ जानेवारी, २०१८, 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक:पदनि२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०५ मार्च, २०१८. 


-: शासन निर्णय:- 

जिल्हाधिकारी, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, जळगांव, सोलापूर, 
बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अकोला, बुलढाणा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली यांना 
शासन निर्णय क्रमांक ईएसटी-१०७१/१४७०६/एम, दिनांक २९.६.७१, दि.७.८.७१, दि. २५.८.७१ व दि. 
१४.१२.७१ अन्वये गोदाम कर्मचारी नेमण्यास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार संबंधित 
जिल्हाधिकार्‍यांनी नियुक्‍त केलेल्या गोदाम कर्मचाऱ्यांच्या ८४२ अस्थायी पदांना संदर्भ क्रमांक १ येथील 
शासन निर्णयान्वये दि.१ जानेवारी, २०१८ ते दि.२८ फेब्रुवारी, २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. सदर ८४२ गोदाम कर्मचाऱ्यांच्या पदांची आवश्‍यकता विचारात घेऊन ही पदे पुढे चाळू ठेवणे 
गरजेचे असल्याने, सोबतच्या विवरणपत्र "अ" मध्ये दर्शविलेली एकूण ८४२ अस्थायी पदे, सहा महिन्यांपेक्षा 
अधिक कालावधीपासून रिक्‍त नाहीत या अटीच्या अधीन राहून, दिनांक १ मार्च, २०१८ ते दि.३० सप्टेंबर, 
२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास याद्वारे, शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. कोणतेही नवीन पद यापुढे 
शासनाच्या पूर्व संमतीशिवाय निर्माण करण्यात येऊ नये. तसेच, जिल्हाधिकारी यांनी मुदतवाढीच्या पदांची 


खात्री करुनच पुढील कार्यवाही करावी. 

३. उपरोक्त अस्थायी पदांवरील खर्च "मागणी क्र. एम-२, २४०८-अन्न साठवण व वखार साठवण, 
१०१-प्रापण आणि पुरवठा, (०३) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (०३) (०२) मुफसल, दत्तमत योजनेतर 
(२४०८ ०१०८) ०१ वेतन" या लेखाशिर्षाखाली संबंधित वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.५ मार्च, 


२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२४१८/प्र.क्र.७५/ना.पु.१५, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३१९१७०६०१६१०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Nagappa Chandappa Imad 
DN: c=IN, hi ht =F.C.S And CP. 


Nagappa णय lly ei 
2.5.4.20=8¢8889a1f9e9a9ee73d9ef01 1894F7ad 1 7eb5856e632185 


98e7f8b9b423349a1 
C h a n d a a | mM a d e INumber=19a4d4d79d3533e917f33e30be7fb33aee65b0315d 
18be024e91a9b055d1db73, cn=Nagappa Chandappa Imade 


Date: 2018.03.19 17:07:16 +05'30' 


(ना. चं. S48) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) जिल्हाधिकारी, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, जळगांव, सोलापूर, 
बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अकोला, बुलढाणा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली 

२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, 
जळगांव, सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अकोला, बुलढाणा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, 
चंद्रपूर व गडचिरोली. 

३) सर्व विभागीय आयुक्त, 

४) सर्व उपआयुक्त (पुरवठा). 

५) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई, 

६) महालेखापाल-१ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८) वित्त विभाग (व्यय-४ व अर्थसंकल्प-१९), 

९) निवड नस्ती (ना.पु. १५). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२४१८/प्र.क्र.७५/ना.पु.१५, 


शासन निर्णय क्र. आस्थाप्र-२४१८/प्र.क्र.७५/नापु-१५ 


विवरणपत्र "अ 
अ. । जिल्हयाचे | गोदाम गोदाम गोदाम । गोदामपा | गोदाम | गोदाम | हमाल कम | एकूण 
क्र. नाव व्यवस्थापक । व्यवस्थापक | व्यवस्थापक ल लिपीक | पहारेकरी | स्वीपर पदे 
श्रेणी-१ श्रेणी-२ । (रु.५२००- | (रु.५२०० | (रु.५२०० | (रु.४४४०- | (रु.४४४०- 
(रु.९३००- । (रु.५२००- | २०२०० | -20Q00) | -२०२०० | ७४४० ७४४०) 
३४८००) 20200) | ग्रे.पे.२४०० | ग्रे.पे.१९० | ग्रे.पे.१९० । ग्रे.पे.१३० | ग्रे.पे.१३०० 
ग्रे.पे.४३०० ग्रे.पे.२८०० fe) ० ० 


fell 


क ७ क्क ला कत 
र == 
a करकर 
i वाळ जळा 

ope fos [ffs fe pa 

a यार्णक्शर्णणर्कर्णका[ळा 
a 

८ 

र 

हज 


i - [1-1 
[| कक क [२-० 
ee ee - [८४ 
- [1 - [३ [कर [शक ८ झव 
1-1 - [४ [कर [६२२१ 
कद जा कह जा व चाळा 
क ळत का ताकत चका 
re २-० ८ 

८ 


जा. % आढ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


